सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र घरेलू 
कामगार कल्याण मंडळामध्ये घरेलू कामगारांची 
नोंदणी/ नुतणीकरण वाढविण्याकरिता जाहिरातीच्या 
माध्यमातून, माहिती, प्रचारप्रसिध्दी, जनजागृती 
करण्यासाठी जाहिरात माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - घरेलू-१२२२/प्र.क्र.ई६१/कामगार-७अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा:- 
१. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे इतिवृत्त क्र. वृत्तचित्र शाखा/का-७, 
दिनांक २९.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८, अन्वये राज्यात NA कामगार 


मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र RY कामगार कल्याण मंडळामार्फत घरेलू 


कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून, त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येते. सदर घरेलू 


कामगारांची नोंदणी/नुतणीकरण वाढविण्यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून 


जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे. या उद्देशाकरिता माहीती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 


जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन, प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य कामगार विभागाकडून 


करण्यात येते. त्याअनुषंगाने, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांनी सन २०२४-२५ या 


आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण मंडळामध्ये घरेळू कामगारांची नोंदणी/ नुतणीकरण 


वाढविणेकरीता जनजागृती करण्यासाठी केल्याप्रमाणे रु. ४,९९,५९,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी 


नव्व्याण्णव लाख एकोणसाठ हजार Hdd) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखड्यास मान्यता 


दिली आहे. सदर केल्याप्रमाणे रु. ४,९९,५९,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी नव्याण्णव लाख एकोणसाठ 


हजार फक्‍त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२२/प्र.क्र.६१/कामगार-७अ 


शासन निर्णय: - 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम 


२००८, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच महाराष्ट्र घरेळू कामगार कल्याण मंडळामार्फत 


Re कामगारांची नोंदणी / नुतणीकरण वाढविणे यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून 


जनसामान्यांपर्यत पोहचविणे. या 


उद्देशाकरिता 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 


रु. ४,९९,५९,०००/- (अक्षरी रु. चार कोटी नव्व्याण्णव लाख एकोणसाठ हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 


जाहिरात माध्यम आराखडयास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


माध्यम आराखड्याचा तपशील खालील प्रमाणे:- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ प्रस्तावित माध्यम आराखडा 


जाहिरात प्रसिध्दी तपशील (Details of Advertisement) 


अ. 1. | मूळ दर, Details वारंवा- | संख्या | एकूण अंदाजित | जीएसटी एकूण अंदाजित 
क्र प्रक्रिया रिता दिवस | tana (ad रक्कम (सर्व 
करांसहित) करांसहित) 
समाज व डिजिटल माध्यमे (नव माध्यम शाखा) 
१ | सोडल विहित | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील | नमूद ३० १,००,००,०००/- | १८,००,०००/ | १,१८,००,०००/ 
मिडीया | ई- संस्थाच्या सूचीमधील संस्थामार्फत विहीत | अंदाजि | दिवस 
निविदा । कार्यपद्दतीचे अवलंब करुन प्रसिद्दी करणेठक्य | त 
प्रक्रिये | होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये | रकमे 
द्वारे नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्दी करण्याचे | च्या 
प्रस्तावित. मर्यादेत 
२ | डिजिटल | विहित | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील | नमूद ३० १,००,००,०००/- | १८,००,०००/ १,१८,००,०००/ 
मिडीया | ई- संस्थाच्या सूचीमधील संस्थामार्फत विहीत | अंदाजि | दिवस 
निविदा । कार्यपद्दतीचे अवलंब करुन प्रसिद्दी करणे area | त 
प्रक्रिये | होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये | रकमे 
द्वारे नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्दी करण्याचे | च्या 
प्रस्तावित. मर्यादेत 
बाह्य माध्यमे (प्रदर्शने शाखा) 
१ | मोबाईल । विहित | शासन निर्णय दि. २३.११.२०२३ मधील | अंदाजि | ३० २,०९,५०,०००/ | ३७,७१,०००/- | २,४७,२१,०००/ 
एलईडी । ई- संस्थाच्या सूचीमधील संस्थामार्फत विहीत | त दिवस 
व्हॅन द्वारे | निविदा | कार्यपद्दतीचे अवलंब करुन प्रसिद्दी करणे ara | रकमे 
राज्यभर । प्रक्रिये । होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये | च्या 
प्रसिद्दी द्वारे नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्दी करण्याचे | मर्यादेत 
प्रस्तावित. 
४,०९,५०,०००/ ७३,७१,०००/- ४,८३,२१,०००/ 
Total 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२२/प्र.क्र.६१/कामगार-७अ 


शा. नि. दि. | शासन | माहिती व जनसंपर्क १६,३८,०००/- १६,३८,०००/- 

१३.८.२०२१ | निर्णय । महासंचालनायाला येणारा 

नुसार रु. तरतुदी | कार्यालयीन उपकरणावरील 

५.०० कोटी | नुसार | खर्च, सॉफ्टअवेर, तात्पुरता 

इतक्या मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन 

रकमेपर्यंत खर्च, वाहतूक खर्च, इतर 

च्या प्रसिद्दी किरकोळ खर्च 

आराखड्यास 

एकूण 

खर्चाच्या ४% 

(रु. २० लाख) 

आणि त्यापेक्षा 

प्रत्येक वाढीव 

रकमेसाठी 

२% (उर्वरित 

रकमेवर (रु. 

५ कोटी 

वजाजाता) 

प्रमाणे 

TOTAL EXPENDITURE ४,२५,८८,०००/ ४,९९,५९,०००/- 

०३. सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 


सेवायोजन या लेखाशीर्षाखालील (२२३० ५३४५) या मधून सन २०२४-२५ या वर्षासाठी करण्यात 


आलेल्या तरतुदी मधून करण्यात येईल अथवा RY कामगार कल्याण मंडळाकडे शासकीय अनुदान 


मधून जो निधी संचित आहे त्यातून करण्यात येईल. 


०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्रक्र ३०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप 


विभाग दोन यामधील अ.क्र. ८, नियम क्र.१७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाने यानुषंगाने संबंधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनांना 


कार्यादेश देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घरेलू-१२२२/प्र.क्र.६१/कामगार-७अ 


०६. 


विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत 


कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता शासनास सादर करावीत. 


०७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०८०६१६५१५११०१० असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KARANSING PREMSING PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6f2521c3a6d 18429a3c2c9a42d575298ae82956908d63df4 
41063695f377819, postalCode=400032, st=Mah: hi 


a, 
I Number=C7FEED7 178D6C14666A5DF3681 1F1763590E65B6F8 
36A87E63789DC234173D66, KARANSING PREMSING PATIL 
ite: 2024.08.06 17:07:47 +05'30' 


(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


३) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


४) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


६) मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७) मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


८) उप सचिव (कामगार-७ अ) उद्योग, ऊर्जा, खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा, खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०) विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांचे कार्यालय, प्रभादेवी, मुंबई-१३ 


महालेखापाल -१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


निवडनस्ती (कामागार-७ ३), उद्योग, ऊर्जा, खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


